सन २०१८च्या खरीप हंगामात दुष्काळ 
जाहीर झालेल्या गावांमध्ये पीक 
कर्जाचे पुनर्गठन व शेतीशी निगडीत 
कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-१११८/प्र.क्र.१४१/१८-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ मार्च, २०१९ 


वाचा - १) शासन निर्णय - महसूल व वन विभाग क्र. एससीवाय-२०१८/प्र.क्र.८९/म-७, दि.२३.१०.२०१८. 
२) शासन निर्णय - महसूल व वन विभाग क्र.एससीवाय-२०१८/प्र.क्र.८९/म-७, दि.३१.१०.२०१८. 
३) भारतीय रिझर्व बँकेचे मास्टर निर्देश आरबीआय/एफआयडीडी/२०१८-१९, दि.१७.१०.२०१८. 
४) शासन निर्णय - महसूल व वन विभाग क्र. एससीवाय-२०१८/प्र.क्र.८९/म-७, दि. ६.११.२०१८. 
५) शासन परिपत्रक- सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. संकीर्ण-१११८/प्र.क्र.१४१/ १८-स, 
दि.१९ डिसेंबर, २०१८. 

६) शासन निर्णय - महसूल व वन विभाग क्र. एससीवाय-२०१८/प्र.क्र.२१६/म-७, दि. ८.१.२०१९. 
७) शासन निर्णय - महसूल व वन विभाग क्र. एससीवाय-२०१८/प्र.क्र.२१६/म-७, दि. २१.२.२०१९. 


शासन परिपत्रक :- 


वरील वाचा aie महसूल व वन विभागाच्या अ.क्र.१,२,४,६,व ७ येथील झासन 
निर्णयान्वये त्या सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या गावांत तालुक्‍यांत दुष्काळ जाहीर करून 
सवलती लागू करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. 


उपरोक्त नमूद अ.क्र. १,२,४,६, व ७ येथील झासन निर्णयांमध्ये जाहीर केलेल्या सवलती 
उपाययोजनांमध्ये १ सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन व २) शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती 
अशा सहकार विभागाशी संबंधित सवलती/ उपाययोजनांचा समावेश आहे. 


२. महसूल व वन विभागाच्या वरील अ.क्र. १,२, व ४च्या निर्णयांच्या अनुषंगाने व भारतीय 
रिझर्व बँकेच्या दि. १७.१०.२०१८ च्या निर्देशांतील सूचनांच्या आधारे सहकार, पणन व वदस््रोद्योग 
विभाग शासन परिपत्रक दि. १९.१२.२०१९ अन्वये खरीप-२०१८ मधील कर्जाच्या वसुलीस 
दि.३१.१०.२०१९ पर्यंत स्थगिती देण्याबाबत तसेच अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात 
(कालावधी ५ वर्षे) पुनर्गठन करण्यास मान्यता देण्यात आळी आहे व याअनुषंगाने कार्यवाही 
करण्याबाबत राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँका व महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक व संबंधित जिल्हा 
मध्यवर्ती सहकारी बँकांना आवश्‍यक कार्यवाही करण्याबाबत सूचित केले आहे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-१११८/प्र.क्र.१४१/१८-स 


३. महसूल व वन विभागाच्या वरील अ.क्र. ६ व ७ येथील शासन निर्णय दि. ८.१.२०१९ व 
दि.२१.२.२०१९ अन्वये दुष्काळ जाहीर केलेल्या गावांतही सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन 
परिपत्रक दि.१९.१२.२०१९ मधील सूचनांप्रमाणेच सन २०१८ मधील खरीप पीक कर्जाच्या वसुलीस 
दि. ३१.१०.२०१९ पर्यंत स्थगिती देण्याबाबत तसेच अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात 
(कालावधी ५ वर्षे) पुनर्गठन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सुलभ संदर्भासाठी उपरोक्‍त दि.८.१.२०१९ व दि.२१.२.२०१९ च्या शासन निर्णयांची 
परिशिष्टे यासोबत जोडली आहेत, संदर्भाधीन शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध आहेत. 


४. खरीप-२०१८ हंगामातील पीक कर्जाच्या परतफेडीचा दिनांक ३१ मार्च,२०१९ असल्याने 
वरीलप्रमाणे बाधित गावातील जे शेतकरी विहीत मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करु हाकणार 
नाहीत अशा शेतकऱ्यांची संमती घेऊन खरीप-२०१८ हंगामातील पीक कर्जाचे व्याजासह मध्यम 
मुदत कर्जात ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी पुनर्गठन करण्यात यावे. 


खरीप-२०१८ मधील पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची कार्यवाही सर्व बँकांनी दि. ३१ जुले, २०१९ 
पर्यंत पूर्ण करावी व अज्ञा AAHAMT पुढील हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात यावे. या 
शासन परिपत्रकाची अंमलबजावणी कटाक्षाने करण्यात येईल याची सहकार आयुक्त व निबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (SLBC) बँक 
ऑफ महाराष्ट्र, पुणे यांनी दक्षता घ्यावी. 


दघ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.शीचीचा990[॥9.90. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१९०३०८१११०२४२२०२ असा 
आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Ramesh Shankarrao Shingte 


DN: CN =Ri h Shank: Shingte, C = IN, S = 
R a m es h Maharashtra, O = Governnient Of Maharashtra. OU 
न = Cooperation, Marketing And Textile Department 
S h an karrao S h In gte Date: 2019.03.08 11:23:36 +05'30' 
(रमेश शिंगटे) 


अवर सचिव तथा सहनिबंधक, सहकारी संस्था, 


प्रत :- 

१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२) मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

3) मा. राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
४ मा. विधानसभा सदस्य व विधान परिषद सदस्य (सवी. 
) 
) 
) 


५) अप्पर मुख्य सचिव (मदत व पुनर्वसन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 32. 
६) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७ आयुक्त, कृषी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-१११८/प्र.क्र.१४१/१८-स 


८) संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९) समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (SLBC) बँक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे. 

qo) जिल्हाधिकारी (सवी. 

११) सह सचिव, भारत सरकार, कृषी मंत्रालय (सहकार विभाग) कृषी भवन, नवी दिल्ली. 

१२) महाव्यवस्थापक, राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक, प्रादेशीक कार्यालय, पुणे. 

१३) मुख्य अधिकारी, आर.बी. आय, अँग्रिकल्चरल क्रेडीट डिपार्टमेंट, सेंट्रल ऑफीस, 
गारमेंट हाऊस, मुंबई-१८. 

१४) उप मुख्य अधिकारी, आर.बी. आय, अँग्रिकल्चरल क्रेडीट डिपार्टमेंट, सेंट्रल ऑफीस, 
गारमेंट हाऊस, मुंबई-१८. 

१५) विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था (सवी. 

१६) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (सवी. 

१७) कार्यकारी संचालक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (सवी. 

१८) प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई. 

) 

) 

) 


१९) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
२०) सर्व कार्यासने, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१) निवड नस्ती - २स /१८-स. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-२०१८/प्र.क्र.२१६/म-७ 


झासन निर्णय, क्रमांक: एससीवाय-२०१८/प्र.क्र.२१६/म-७, दिनांक: ८ जानेवारी, २०१९ चे 
"परिशिष्ट -अ" 


या महसुल मंडळातील 

— मंडळे अंतिम पैसेवारी ५० 

अ.क्र. | विभाग | जिल्हा | तालुका | महसूल मंडळे | yw कमी आलेल्या 
गावांची संख्या 


EI 
साकी ie all 
a] 


अकोले २० 


- साळवा 
पाळधी 
पिप्री 


चांदसर 


एकूण ण जळगाव 
परभणी जिंतूर सांगवी . 
जिंतूर 
बामणी 


Oo 
LL 


ee 

a 

नाशिक कोतूळ 

क्त 

क्र 

< are 
सल्या 


धरणगाव 


ae) 
(५ 


o| -2 -9 | -9 
on | ८ an | AD 


0 


३ 


47 | AD 
010 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-२०१८/प्र.क्र.२१६/म-७ 


मंठा 
एकूण जालना 


उमरगा 


उस्मानाबाद | उमरगा नारंगवाडी 


एकूण उस्मानाबाद 


Saini. Mae cw 
खटाव 


पुसेसावळी 
कातरखटाव 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-२०१८/प्र.क्र.२१६/म-७ 


मेहकर 
मेहकर 
हिवराश्रम 


देऊळगाव 
र्जा देऊळगाव मही 
राजा 


२४६ 


एकूण राज्य 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः एससीवाय-२०१८/प्र.क्र.२१६/म-७ 


परिशिष्ट-अ 


झासन निर्णय,क्रमांक : एससीवाय-२०१८/प्र.क्र.२१६/म-७, दिनांक : २१ फेब्रुवारी , २०१९ चे सहपत्र 


दुष्काळसदऱ्य परिस्थिती घोषित न केलेल्या 
गावांची सख्या 


५४९ 
१८९ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


